आय.टी. प्रकल्प राबविण्यात सहाय्य 
करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी ऱाज्य 
शासनाने निवडलेल्या संस्था.... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
माहिती तंत्रज्ञान व संचालनालय 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक:- साप्रवि-मातंसं ०८०/४/२०१४ - 0/0 माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १९ मार्च, २०२१ 


संदर्भ:- १) माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय झासन निर्णय क्र. सामान्य प्रशासन विभाग- 
मातंसं-०८०/४/२०१४ O/O मातंसं, दिनांक २०/०३/२०१८ 

२) माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय झासन निर्णय क्र. सामान्य प्रशासन विभाग- 
मातंसं-०८०/४/२०१४ 0/0 मातंसं, दिनांक ०९/०५/२०१९ 


प्रस्तावना:- 

शासनाच्या विविध विभागामध्ये आय.टी. प्रकल्प राबविण्याकरीता आवश्‍यक सहाय्य 
करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी ऱाज्य शासनाने विहित पध्दत अनुसरुन सहा सल्लागार संस्थांची 
पॅनेल तयार केलेली आहे आणि शासन निर्णय क्रमांक मातंसं-०८०/४/२०१४ 0/0 मातंसं, दिनांक 
२०/०३/२०१८ व शासन निर्णय क्रमांक मातंसं-०८०/४/२०१४ 0/0 मातंसं, दिनांक ०९/०५/२०१९ 
नुसार यासंदर्भात सविस्तर सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. सदर शासन निर्णयामध्ये 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दिपत्रक:- 
अ.क्र. | शासन निर्णयातील । मुळ शासन निर्णयातील सुधारित तरतुद 
परिच्छेद तरतुद 
| परिच्छेद क्र. षु “Departments need to “Departments need _ to 
मधील मुद्दा क्र. १ finalize the Scope of work | finalize the Scope of work 
for consultancy with for consultancy फाया 
concurrence of DIT”. concurrence of ACS /PS 
/Secretary of concerned 
Department”. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः साप्रवि-मातंसं ०८०/४/२०१४ - 0/0 माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय 


मुळ शासन निर्णयातील तरतुद 


सुधारित तरतुद 


“The Selected Agency should 
come up with major 
milestones of the project and 
need to clearly devise the 
measurable outcomes from 
the project duly approved by 
the | Department/purchaser, 
based on which periodic 
review (Quarterly/Mid-term 
review depending upon the 
duration of the project) will 
happen with the Department 
availing the consultancy 
service. The selected agency 
needs to submit Fortnightly 
and regular status report to 
the department and DIT” 


“The Selected Agency should 
come up with major milestones 
of the project and need to 
clearly devise the measurable 
outcomes from the project duly 


approved by the 
Department/purchaser, based on 
which periodic review 
(Quarterly/Mid-term review 


depending upon the duration of 
the project) will happen with the 
Department availing the 
consultancy service. The selected 
agency needs to _— submit 
Fortnightly and regular status 
report to the ACS/PS/Secretary 
of the concern Department 
continuation of the consultant 
shall be decide by the concerned 
department on the basis of the 
monthly/quarterly performance 
of the consultant ”. 


शासन 

निर्णयातील 

परिच्छेद 
परिच्छेद क्र. ९ 
मधील मुद्दा क्र. 
सी 
परिच्छेद क्र. ९ 
मधील मुद्दा क्र. 
डी 


“The Project Manager of the 
Selected Agency — should 
regularly (Monthly) and 
timely brief DIT about the 
progress and status of the 
project so that best use of 
existing infrastructure and 
inputs could be made in the 
interest of the project” 


“The Project Manager of the 
Selected Agency should regularly 
(Monthly) and timely brief the 
ACS/PS/Secretary of the 

concerned Department about the 
progress and status of the project 
so that best use of existing 
infrastructure and inputs could be 
made in the interest of the project” 


२. माहिती तंत्रज्ञानशी संदर्भातील प्रत्येक प्रकल्पावर संबंधित विभागाकडून नेमण्यात आलेल्या 


सल्लागारांकडून तयार करण्यात आलेले आयटी सोल्यूशन्स (IT Solutions) आणि अंतिम अहवाल 


संबंधित विभागाने माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडे सादर करावे. 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०३१९१७५३२७९३११ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात 


संकेतस्थळावर 


येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ; 
Dilip Prabhakar Deshmukh : tt 


प्रति, 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 


(दि.प्रॅ.देशमुख) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः साप्रवि-मातंसं ०८०/४/२०१४ - 0/0 माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
मुख्य सचिव यांचे खाजगी सचिव, 
सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, 
* प्रबंधक, मुख्य शाखा, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई 
* प्रबंधक, अपिल शाखा, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई 
* प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
* सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
१०)*प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, सचिवालय, मुंबई 
११) महालेखापाल 9/2 लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र , मुंबई 
१२)महाळेखापाल 9/2 लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र , नागपूर 
१३) महालेखापाल १/२ लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र , मुंबई 
१४) महालेखापाल १/२ लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र , नागपूर 
१५)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१६) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१७) लेखापरीक्षक, नागपूर, महाराष्ट्र 
१८)ळेखापरीक्षक, मुंबई, महाराष्ट्र 
१९) पोलीस महासंचालक, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


०८ 


(> 
wes 


£59) 


S 


eS 


vo 


२०) सर्व पोलीस आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 

२१) सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, 

२२)सर्व महानगरपाळीक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, 

23) सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

२४)सर्व मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद / महानगरपालिका 

२५) सर्व मंत्रालयीन विभाग 

२६) सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व क्षेत्रीय कार्यालये / सर्व महामंडळे 
२७) निवड नस्ती, साप्रवि/का-३९ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


